उप आयुक्त या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
विनंती बदली सन २०१८. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मबाआ- २०१८/प्र.क्र.३३/कार्या-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ जुले, २०१८. 


शासन आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतुदींनुसार उप आयुक्‍त 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांची विनंती बदलीने पुढीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. अधिका-याचे नाव, पदनाम व सध्याचे पदस्थापनेचे कार्यालय 
कार्यरत कार्यालय 
bar] Q 3 


7 श्री. बी.एल.मुंढे, उप आयुक्त (प्रशिक्षण), | उप आयुक्त (प्रशासन), आयुक्‍त, महिला व 


आयुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग, | बाल विकास विभाग, पुणे 


पुणे 
2. संबंधित अधिकाऱ्यांने त्यांच्या बदलीच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. 
Ey वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही 


प्रकारची रजा मंजूर करु नये वा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ 


कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत. 


४. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदस्थापनेने देण्यात आलेल्या 
पदावर रुजू करुन घेताना, ते रजेवर / गैरहजर होते किंवा कसे याबाबतची खातरजमा त्यांना पदस्थापनेवर 
हजर करुन घेणाऱ्या कार्यालयाने करावी. सदर अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर असतील तर 
त्यांना हजर करुन घेण्यापूर्वी वैद्यकीय मंडळासमोर पाठवावे. जर अन्य रजेवर होते असे आढळल्यास 
त्यांचेकडून न चुकता तसा रजेचा अर्ज भरुन घ्यावा आणि नंतर हजर करुन घ्यावे. तसेच रजा संदर्भात 
शासनाने वेळोवेळी प्रसृत केलेल्या शासन निर्णय / परिपत्रकांतील निदेशांचे पालन करावे. 

4. सदर बदली ही विनंतीने करण्यात येत असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली विषयक 


प्रवासभत्ता व इतर अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


शासन आदेठा देशा क्रमांकः मबाआ- २०१८/प्र .क्र.३ 3/ 'कार्या-७ 
६. सदर आदे तात्काळ अमंलात येतील. 


७. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७०२१४३५३७९८३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावांने, 
La Isi Ng oer safe 


Ramchandra « 
Gujar oe ee 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, कोकण भवन, नवी मुंबई 

मा.मंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (म.व बा.वि),यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मुंबई 

सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग (आयुक्तालय पुणे मार्फत) 
श्री.बी.एल.मुंढे, उपआयुक्त (प्रशिक्षण), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
महालेखापाल १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर (आयुक्तालय पुणे 
मार्फत) 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे (आयुक्तालय पुणे मार्फत) 

१०) निवडनस्ती, कार्यासन ७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


